यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ 
तालुक्यातील ९ योजनाबाहूय रस्त्यांचा 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ सप्टेंबर, २०१८. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/७९१, दिनांक २६/०२/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र क्र. का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/१४००, दिनांक ३१/०७/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ 


तालुक्यामधील ९ योजनाबाह्य रस्त्यांचा रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून 


समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांची मागणी विचारात घेता यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ 


ग्रामीण तालुक्यामधील ९ योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ 


मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, यवतमाळ यांनी सादर केलेला 


प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांची मागणी विचारात घेऊन, यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ 


तालुक्यामध्ये खालील ९ रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


लांबी प्रस्तावित नविन 

अ.क्र रस्त्याचे नाव (कि.मी. ग्रामीण मार्गक्रमांक 

ia : रातचंदणा ते मुरझडी (लाल) पांदण रस्ता. २.३०० ग्रामीण मार्ग 
१५४ 

२. सावरगड ते वाकी पांदण रस्ता. २.१०० ग्रामीण मार्ग 
१५५ 

३. सुकळी ते देहली पांदण रस्ता. १.०० ग्रामीण मार्ग 
१५६ 

४. सुकळी ते गणेशपूर पांदण रस्ता. २.५०० ग्रामीण मार्ग 
१५७ 

ष्‌. धानोरा ते वाकी पांदण रस्ता. २.७०० ग्रामीण मार्ग 
१५८ 

६. खानगांव ते जामडोह पांदण रस्ता. २.०० ग्रामीण मार्ग 
ASS 

७. राज्यमार्ग-३१६ (कारेगांव) ते सुफीनाथ देवस्थान रस्ता. १.५०० ग्रामीण मार्ग 
१६० 

८. राज्यमार्ग-३०० ते लोखंड बर्डी पांदण रस्ता. १.०० ग्रामीण मार्ग 
१६१ 

९. वरूड (जंगल) कारेगांव रस्ता. २.०० ग्रामीण मार्ग 
१६२ 

एकूण १७.१०० 


होईल. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण ६६३९.०२० कि.मी. लांबीत १७.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी ६६५६.१२० कि. मी. इतकी 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८० २९२६१६००४१६७१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Prashant 


Vinayakrao Patil 
(प्रशांत पाटील) 


प्रति, 


Digitally signed by Prashant Vinayak I 
2 G it Of Maharasht =Public Work: 


Dep: t, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=2b 1 bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 
505422af66a5628314537 =Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2018.09.26 16:09:41 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 


नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 


करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


२) विभागीय आयुक्त, अमरावती . 

३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी,यवतमाळ. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यवतमाळ. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,यवतमाळ. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


